महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., 
नागपूर या महामंडळामधून दिनांक 
०१/०१/१९९६ ते दिनांक ३१/०३/२००८ या 
कालावधीत सेवानिवृत्त/ स्वेच्छासेवानिवृत्त 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन 
आयोगाचा लाभ देवून दिनांक 
०१/०१/१९९६ ते दिनांक ३१/०३/२००८ या 
कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्‍कम खास 
बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हातमाग-२०१६/प्र.क्र.४१/टेक्स-३ 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 
१. शासन पत्र समक्रमांक दिनांक २३.८.२०१८ 
२. संचाळक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या-२(१/ब-६३९/१०८२९/२०१८, 
दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळामधून सन २००१ ते २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त / 


स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेल्या ३७१ कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी देण्याबाबतच्या 


प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०९.०८.२०१८ रोजी 


सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे दुपारी १.०० वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या 


बैठकीत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य हातमाग 


महामंडळातून सन २००१ ते २००८ या कालावधीत सेवानिवृत्त / स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेल्या ३७१ 


कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक ०१/०१/१९९६ पासून दिनांक ३१/०३/२००८ 


पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्‍कम खास बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात अदा 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०१६/प्र.क्र.४१/टेक्स-३ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर या महामंडळातून सन २००१ ते २००८ या 
कालावधीत सेवानिवृत्त / स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेल्या ३७१ कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार 
दिनांक ०१/०१/१९९६ पासून दिनांक ३१/०३/२००८ पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकी एवढी रक्‍कम 
रु. ९,२५,६८,२२४/- (रु. नऊ कोटी पंचवीस लाख अडुसष्ट हजार दोनशे चोवीस फक्त) खास बाब 


म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्तसानुग्रह अनुदानाच्या रक्कमेसाठी नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करुन वित्त विभागाकडून 
निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१२०६०२६८०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAMOD 


cn=PRAMOD DATTATRAYA TUPE 
1019.08.27 12:16:37 +05'30" 


(प्रमोद द. तुपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (ale) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. आयुक्त TAT, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
१२. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ कर्मचारी संघर्ष संघटना, नागपूर 
१३. निवडनस्ती (टेक्स-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


